मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
मौ.सोनई करजगांव व १६ गांवे (ता. नेवासा, 
जि. अहमदनगर) प्रादेशिक पाणीपुरवठा 
योजनेवरील महसुली खर्चास मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०२०/प्र.क्र.६४/पापु-१९ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकूल, नवीन इमारत, ७ वा माळा, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२१ 


वाचा 
१) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक: 
मुअ/नाशिक/तांशा-२/१५४०/२०२०, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२० 
) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 
) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.०१/पापु-१९, दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ 
४) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०२०/प्र.क्र.१६/पापु-१९, दिनांक ३१ ऑगष्ट, २०२० 
) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०२०/प्र.क्र.६४/पापु-१९, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील पत्रान्वये मौ. सोनई करजगांव व १६ गांवे (ता. नेवासा, जि. अहमदनगर) 
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवरील रु.७२.८५ लक्ष इतक्या महसुली खर्चास मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक 
पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती या घटकांतर्गत मौ.सोनई करजगांव व १६ गांवे प्रादेशिक 
पाणीपुरवठा योजनेवरील रु.७२.८५ लक्ष इतक्या महसुली खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौ. सोनई करजगांव व १६ गांवे (ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर) प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवरील रु.७२.८५ लक्ष इतक्या महसुली खर्चास 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती या 
घटकांतर्गत विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०२०/प्र.क्र.६४/पापु-१९ 


बाब ढोबळ रक्‍कम 
(रु.लळाखात) 
योजना चालविणे व देखभाल दुरुस्ती २१.३७ 
(दि.०१.०५.२०२० ते दि.३०.११.२०२०) 
विद्युत देयक थकबाकी (दि.०१.०५.२०२० ते ४५.९५ 
दि.३०.११.२०२०) 
अशुध्द पाणी देयक थकबाकी (दि.०१.०५.२०२० ५.५३ 
ते दि.३०.११.२०२०) 
एकूण (रु. लाखात) ७२.८५ 


२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ 
ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२)(२८) प्रादेशिक 
पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती (२२१५ ९९६२)-३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (दत्तमत) या 
लेखाशिर्षाखालील तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११८१६५८०१२७२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJKUNWAR SANDIP DAFALE 
iment tra, ou=WATER 


DN: c=IN, o=Governi Of Maharash 
R AJ K U N WA R SUPPLY DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=167e8b26eccbbbcdcde7d04cfabcee02de76e 


S A N D ) | Pp D ) A F A L E 94a47ad503e5395e4b725998c3c, cn=RAJKUNWAI 
SANDIP DAFALE 


(राजकुंवर डफ़ळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 

मा. विधानमंडळ सदस्य/संसद सदस्य (सवी 

मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


Ee) 


AD 


AV 


oc 
Ss > न ४८८७ >. >. ५> >> 


<00. SC 


S 


(९ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०२०/प्र.क्र.६४/पापु-१९ 


९) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
११) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
१३) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
) 
) 
) 


१४ महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१५)महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१६) निवडनस्ती (पापु-१९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


